मोटार अंपघात नुकसान भरपाई STATO 
क्र.३३३/२०००(नवीनक्र.९३/२००६)मध्ये 
न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशानुसार 
नुकसान भरपाई मंजूर करण्याबाबत- 


'महाराष्ट्र शासन 

गृह विभाग 
शोसन निर्णय क्र.एसझायएस २०/०६/प्र.क्र.२६४/इएक्ससी-४, 
मंत्रालय,मुंबई- Goo ०३२, दिनांक: २३ डिसेंबर, २००८. 


बाचा :- १) शासन निर्णय,गृह विभाग क्रपमआयएस १००१/सीआर-५५/इएक्ससी-४ 


OO दि.२२/३/२१०५,,...... . 
२)आयुक्त,राज्य उत्पादन शूल्क,मुंबई याचें पत्र क्र.व्हीईएच ११२००३/२६३७/सहा 
दि.२/४/२००८ ' "' "4 ey 


शासन निर्णयः- अधीक्षक,राज्य उत्पादन शुल्क,यवतमाळ कार्यालयाची जीप क्र.एमएच ०९ टी 
५६४३. कार्यालयीन. कामासाठी जात असताना मोटार सायकल, जीपवर आदळून अपघात 
झाला.या अपघातात. तीन ater सायकलस्वार जखमी झाले.सदर अपघात प्रकरणी 
श्री.चं.प्रदेशमुख,श्री.संजय, आंबिलदिधे व श्री.सुभाष पारडीकर यांनी तीन वेगवेगळ्या 
त्यायाधिकरणात स्वतंत्रपणे दावे दाखल कले.त्या तिघांपैकी श्री.संजय हिरामण (भाळिलदिथे थानी 
ane अक्ोला येथील मोटार अपघात दाया न्यायाधिकरण येथे नुकसानभरपाईसाठी अपघात दावा 
"क्र.१३३/२००० SNA केला होता.सदर दावा नंतर वाशिम येथे हस्तांतरीत दावा क्र.९३/२००६ 
असा दाखल झाला.सदर दाव्यामध्ये मा.न्यायाधिकरणाने अंतरिम आदेशानुसार र.१२,५००/- 
.. भरण्याबाबत आदेश दिले होते.सदर आदेशानुसार व्याजासह एकूण रक्‍कम रू.१४००६/-चा 
भरणा करण्यात आला. सदर दाव्याचा अंतिम निकाल दि.१३.६.२००६ रोजी लागला असून 
ATT. एकूण रू.७,००,०००/- इतको रक्‍कम व्याजासह भरण्याबाबत मा.न्यायाधिकरणाने 
अंतिम आदेश दिले असून त्यापैकी ५०% रक्‍कम व्याजासह शासनाने (प्रतिवादी क्र१ ते ३) 


मरण्याबाबत आदेशित केले आहे. 


उ 0 26 Arbiit ond wo } 


: प्रतिवादी क्र.२ ब २ कडुन उर्वरित नुकसानभरपाईची रक्‍कम, वसूल करावी. 


२, मोटार अपघात दावा क्र.३३३/२००० (हस्तांतरित दावा क्र.९३/२००६) मध्ये 
मा.मोटार sma दावा. न्यायाधिकरण,वाशिम यांनी दि.१३.६.२००६ अन्वये दिलेल्या 
आदेशानुसार श्री.संजय हिरामण आंधिलदिचे यांना अंतिम नुकसान भरपाई म्हणून द्यावयाच्या 
" एकूण रू.७,००,०००/-(रू.सात लक्ष फक्‍्त)तुकसानभरपाईपैकी शासनाकडुन द्यावयाच्या ५०% - 
भरपाईची रक्‍कम रू.३,५०,०००/--वंजा मा.न्यायाधिकरणाच्या अंतरिम आदेशांनुसार भरणा 


करण्यात आलेली रू,१२५००/- रक्‍्कम--..मा.त्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशानुसार परिगणित 


of PEROT GTA दि:२०.९.२००८ पर्यंतच्या व्याजाची रक्‍कम रु.३,२६,१११/-  रू.६,६२:६११/- 
GO सह्य, SH AS हजार, सहाशे. अकर फक्त) एवढी रक्‍कम अदा करण्यास खालील 


अटींच्या. अधीन शासन भंजूरी देत आहे. 


*अ) प्रस्तुत दाव्याताल एविवादी .१,श्री.राजेंत्र पाटरोळे,वाहनचालक,राज्य उत्पादन शूल्क 
यांच्याकडुन नुकसानभरपाईचूग व्यांजासहीत एकूण रकमेतील १/२ स्ककम वसूल करण्यात यावी. 

ब) Ha अपघात VAT न्याथाप्रिकरण,वाशिमं यांनी त्यांच्या दि.१३/३/२००६ च्या 

आदेशांमध्ये नमूद केल्यानुसार प्रतिवादी $.१ ते.३. यांनी; आपली बाजू मांडली नाही त्यामुळे 


eo cea. 


१ न्न ey © a १* ठु 
Las : fe Mbp Mega gat, ee 


oy) oa . येणाश..खर्च "८६७४-शासनाने ठेवलेल्या प्रतिभूती ठेवी " 
लेखाशिर्षाखाली मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागवण्यात' यावा. 


पी हा शासन निर्णय,वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४१९/२००८ /व्यय-८ 
दि.७/११/२००८ SS RTT SONY PAT करण्यात येत आहे? 


a सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला 


असून त्याचा 


२०१५. 6 sembud.ghs lwp 2 


संगणक संकेतांक २००८१२१२३१२८ ७१७००१ हा आहे. 


महाराष्ट्राचे UST यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Ay ee 2 


al NeGe ¢ 
Sets जे ” 


( wy, काकड ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, | 


महालेखापाल (लेखा ष अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर 
आयुक्‍त,राज्य उत्पादन शुल्क ,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 

जिल्हा सरकारी वकील,मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण,वाशिम/यवतमाळ 
जिल्हा कोषागार अधिकारी,तारशिम/यवतमाळ 

अधीक्षक,राज्य उत्पादन शुल्क,गाशिम/यवतमाळ 

वित्त विभाग (अर्थसंकल्प शाख्खा-५०/ष्यय ८) /संगणक समन्यय शाखा 
निवडनस्ती (इएक्ससी-४). 


Mae wide fe anO izes dep 3 


